अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास 
मुदतवाढ देणेबाबत - 

जिल्हा व सत्र न्यायालय भंडारा , 
दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१९ ते 

२९ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीसाठी ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.५७/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १९ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा - 

१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः एचसीटी १००२/१२८९/(१६२)/नऊ / चार, 
दिनांक ०८.०९.२००३ 

२ शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ 

३ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.५७/का.१२, 
दिनांक १ मार्च, २०१९ 

४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय भंडारा यांचे पत्र क्रमांक 
जा.क्र.६१(ऐ/२९२७/१९५९/भाग-८, दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१९ 


शासन निर्णय- 

संदर्भाधीन दिनांक ०१ मार्च, २०१९रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय भंडारा 
यांच्या आस्थापनेवरील ४६ अस्थायी पदांना दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार ४६ अस्थायी पदांना दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१९ ते २९ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.५७/का.१२ 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक पदनिर्मितीचा दिनांक 
३०.०९.२०१९ | ०0१.०३.२०१८ | शासन निर्णय ०१.१०.२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ ते क्रमांक व पासून 
दिलेली पदे | २८.०२.२०१९ | दिनांक | २९.०२.२०२० 
या कालावधीत पर्यंत मुदतवाढ 
नव्याने निर्माण द्यावयाची पदे 
केलेली पदे 
अ. | २ ३ 1 8 | 4 

ca सहायक अधिक्षक २ | | 

डा लघुलेखक निम्नश्रेणी १४ १४ 

3 वरिष्ठ लिपिक प G 

8 कनिष्ठ लिपिक ९ ९ 

दु बेलिफ दु षु 

६ वाहनचालक | तै | 1 १ | 
सफाईगार १ 
कंत्राटी सफाईगार 
कंत्राटी पहारेकरी २ २ 

१० | शिपाई ५ प 
एकूण ४६ न 

2. विधि व न्याय विभाग कार्यासन ९ यांचेकडून मुदतवाढ मिळणारी पदे या शासन निर्णयातून 

वगळली आहेत. 

3. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली “१०५ (दोन) जिल्हा व 


सत्र न्यायाधिश", “१०५-(तीन) दिवाणी न्यायाधिश" व "१०८ फौजदारी न्यायालये" यांपैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखाळील संबंधित वित्तिय वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ नुसार वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र.२७(२) (क) अन्वये तसेच, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक Tay २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ant ure क्रमांकः पदनि २०१९/प्र.क्र.५७/का.१२ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१९१८३९५५२८१२ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhagyashree Rajendra Bhaidk 
ht Law and 


Bhagyashree न्ती 


8022a8b9ce837a7c854bb, 
I Number=fb84fefefe4ee219c1bc35b35201c14eab0903e81 
agen fa ha | AL’ 9427413274eed93F32aFdbo, cn=Bhagyashree Rajendra 
Date: 2019.09.19 18:45:52 +05'30' 


(भाग्यश्री भाईडकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

प्रबंधक (निरीक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-एक, महाराष्ट्र मुंबई, 


. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) एक, महाराष्ट्र मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 

. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद, 

९. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, भंडारा, 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा, 

११.उप कोषागार अधिकारी, भंडारा, 

१२. वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई 
१३.विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४, 

१४.निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


